मुंबई मेट्रो-२ब (डी.एन.नगर- मंडाळे) 
प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 
वितरीत करण्याबाबत. (सन २०२४-२५) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.९९/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२४. 


पहा :- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१५/प्र.क्र.११३/नवि-(७, दिनांक १७ 
ऑक्टोबर,२०१५. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१३८/नवि-७, दिनांक २ नोव्हेंबर, 
२०१८ (बिनव्याजी दुय्यम कजी. 
३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४. 
४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.६४/नवि-७, दि.०५ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना : 

मेट्रो मार्ग २ (दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द) प्रकल्प टप्पा-२ब (डी.एन.नगर- मंडाळे) या 
प्रकल्पाच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणीस दि. २५ ऑक्टोबर, २०१६ 
रोजी शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. राज्य शासनामार्फत केंद्रीय करांच्या ५०% रु. ५८१ 
कोटी आणि राज्य/स्थानिक करांच्या १००% रु. ७०९ कोटी असे एकूण रु. १२९० कोटी इतक्या रकमेचे 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य उपलब्ध करावयाचे आहे. राज्य शासनामार्फत देण्यात येत असलेल्या 
सदर बिनव्याजी दुय्यम कर्जाची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाने करावयाची आहे. सदर प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हल्पमेंट बँक व न्यु डेव्हल्पमेंट बँक 
या वित्तीय संस्थांकडून घेण्यात आलेल्या मुख्य कर्जाची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने 
करावयाची आहे. 

मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पासाठी चालू वित्तीय वर्ष सन २०२४-२५ मध्ये राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज 
यासाठी रु.१४७ कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त मंजूर तरतूदीमधून रु.४८.९९५१ 
कोटी मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाकडून 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. मुंबई मेट्रो-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून बिनव्याजी 
दुय्यम कर्ज म्हणून रु.४८,९९,५१,०००/- (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी नळ्यान्नव लाख एकावन्न 


uy, 


१०, 


११ 


हजार फक्त) एवढी रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रदान करण्यास या शासन 
निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त रक्‍कम “मागणी क्र. एफ-७ ६२१७-नगर विकासासाठी कर्जे ६०, इतर नगर विकास 


योजना १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे-राज्य योजना (००)(०२) मुंबई मेट्रो-२ब 
रेल्वे प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज, ५५ कर्जे व आगाऊ रकमा 
सांकेतांक क्र. (६२१७०८२१) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. सदर निधी वितरण हे बिनझार्त स्वरुपाचे आहे. 


., उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सह सचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील निर्णय क्र. १ 
मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 
नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- 39 कार्यासनाने करावी. 

उपरोक्त निर्णय क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेली रू. ४८.९९५१ कोटी रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाच्या MMRD FUND (बँक खाते क्रमांक: ६०२५९७७८९९८) या बँक खात्यावर वर्ग 
करावी. 

राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत केलेली उपरोक्‍त रु.४८.९९५१ कोटी रक्‍कम 
मेट्रो-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय 
व राज्यस्तरीय/स्थानिक कर याकरिता झालेल्या खर्चासाठी असल्याने सदर रकमेचा विनियोग 
अन्य प्रयोजनासाठी करण्यात येऊ नये. 


. राज्य शासनाकडून दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्‍त रक्‍कम रु. ४८.९९५१ कोटी मुंबई 


महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या 
मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 

सदर कर्ज सहाय्याच्या रक्कमेवर भविष्यात व्याज आकारणी करण्याबाबत शासनाने निर्णय 
घेतल्यास कर्जाची परतफेड त्याच्या व्याजाच्या रक्‍्कमेसह सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची wis 
केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 


. मुंबई मेट्रो-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) प्रकल्पाकरिता राज्यश्शासनाकडून केंद्रीय व राज्यस्तरीय 


करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त झाळेली रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे 
जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल राज्य शासन व 


केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून तसेच राज्यज्ञासनामार्फत केंद्रीय/राज्य करापोटी येणाऱ्या 
खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने स्वतंत्र लेखे 
ठेवावेत. 


. राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


92. सदर रक्‍कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर करावे. 

१३. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/क्र्ण व हमी दिनांक ३०/१२/२०१४ 
मधील सूचनानुसार महात्रध्ण आज्ञावलीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार माहिती 
भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

१४. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु.३२०.०० कोटी इतका निधी दुय्यम 
कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या निधीनंतर 
एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे :- 


AIH. दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या । एकूण वितरीत 
(रु.कोटी) संस्थेचे नाव निधी (रु.कोटी) 
a २६.०३.२०१९ २०.०० राज्य शासन २०.०० 
र १८.०३.२०२० ४५.०० राज्य शासन ६५.०० 
3 २७.०३.२०२० ३०.०० राज्य शासन ९५.०० 
8 08.03.2024 २१.०० राज्य शासन ११६.०० 
4 १०.०३.२०२२ २४.०० राज्य शासन १४०.०० 
२५.०८.२०२२ ३०.०० राज्य शासन १७०.०० 
२१.०३.२०२३ २०.०० राज्य शासन १९०.०० 
०४.०७.२०२३ २६.०० राज्य शासन २१६.०० 
२९.०८.२०२३ ३९.०० राज्य शासन २५५.०० 
| 9 OY 03,2028 ६५.०० राज्य शासन ३२०.०० 
pad q सदरचे वितरण | ४८.९९५१ राज्य शासन ३६८.९९५१ 


१५. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. 
०१ एप्रिल, २०२४ सोबतच्या परिशिष्ठामधीलळ तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 
१६. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभागाच्या झासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि. ०१ एप्रिल, २०२४ अन्वये प्राप्त सुचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
१७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२४१८१६४४५२२५ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


es 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


[विजय चौधरी] 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
९. 


महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


१०. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
११. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सह सचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
१७. रोख शाखा (नवि) (३ प्रती), मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवड नस्ती, नवि-७. 


शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.९९ /नवि-७ दि. २४ जून, 2028 चे सहपत्र 


जोडपत्र-अ 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-२ टप्पा-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) 
या प्रकल्पासाठी सन २०२४-२५ मध्ये रु.४८.९९५१ कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत करण्याबाबत. 


तः 


षु. 


विवरण 


संस्थेचे नांव 


वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 

कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 

मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम वितरीत 
करण्यात आली असल्यास वितरीत करण्यात 
आलेली कर्जाची रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 
यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 


माहिती 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 

मुंबई-४०० ०५१ 

शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४ 
/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, २०२४ 


रु.१२९० कोटी 


सन २०१८-१९ रु. २० कोटी 

सन २०१९-२० रु. ७५ कोटी 

सन २०२०-२१ रु. २१ कोटी 

सन २०२१-२२ रु.२४ कोटी 

सन २०२२-२३ रु.५० कोटी 

सन २०२३-२४ - रू. १३० कोटी 
सन २०२४-२५- रु. ४८.९९५१ कोटी 
रु.४८.९९५१ कोटी 


एका हप्त्यात 

रु.४८.९९५१ कोटी 

सदर प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक व 
न्यु डेव्हलपमेंट बँककडून घेण्यात आलेल्या 
मुख्य कर्जाची परतफेड माहे फेब्रुवारी, २०४४ 
पर्यंत होणार आहे. तद्नंतर दुय्यम कर्जाची 
परतफेड सन २०४४ मध्ये सूरु होईल. सदर 
दुय्यम कर्जाची वसूली एका हप्त्यात होणे 
अपेक्षित आहे. 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


[विजय चौधरी] 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१०, 


११. 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 
१९, 


२०. 


२१. 


a2. 


कर्ज परतफेडीसाठी सवळतीचा कालावधी 


(Moratorium Period) 


कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित paar 


कर्ज हप्त्याचा दिनांक 
कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 


कर्ज परतफेडीच्या शोवटच्या हप्त्याचा दिनांक 


व्याज दर 
विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व 
इतर आकार 

व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा काळावधी 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 
कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 

कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 

कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 
शासकिय कंपनीच्या नोडल ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


डी. डी.ओ.चा नंबर 


संम मममम मन 


नाही 
सन २०४९ 


सन २०४९ 
सन २०४९ 
बिनव्याजी कर्ज 
लागू नाही. 


लागू नाही. 


मागणी क्र. एफ-७ ६२१७-नगर 
विकासासाठी कर्जे ६०, इतर नगर विकास 
योजना १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे-राज्य योजना (00)(02) 
मुंबई मेट्रो-२ब रेल्वे प्रकल्पाकरिता मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज, ५५ कर्जे व 
आगाऊ रकमा सांकेतांक क्र. (६२१७०८२१) 
नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 

लागू नाही. 


लागू नाही. 


मुख्य लेखा अधिकारी 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर- (७१०१००२३०१ 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


[विजय चौधरी] 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


